केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (PFMS) करिता समन्वय अधिकारी 
(Nodal Officer) व एकमेव समन्वय यंत्रणा 
(Single Nodal Agency) यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. २९/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र..९०.१(१३)/ 
PFMS/FCD/2020, दि.२३.३.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रजञा-४, दि.१.७.२०२१. 


३. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. ५७ /का-४ 
दि.२५.८.२०२१. 

४. महिलाव बाल विकास FAIS, ANA सरकार यांचे पत्र क्र.७//-॥-१२/४/२०१८-९७॥/-॥ part 
(१)(७-६१८५५) दि.२५.०४.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक 
परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२३.३.२०२१ रोजीच्या 
ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिळे आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१.७.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (Public Finance Management System- PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single Nodal Agency) तसेच 
किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) BIA नियुक्‍ती करण्याबाबत 
निर्देशित केले आहे. 


त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत “मिशन वात्सल्य ” या एकछत्री योजनेतील “संस्थाबाहय काळजी / प्रायोजकत्व/ 
प्रतिपालकत्व ”; “भांडवली मालमत्तेची निर्मिती ” ; “स्वच्छता कृती योजना ” व “चाइल्ड हेल्पलाईन ” या घटक 
योजनांकरिता समन्वय अधिकारी (Single Nodal Officer) व समन्वय यंत्रणा (Single Nodal Agency) यांची नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. २९/का-४ 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१.७.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (PFMS) 


करिता समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) व एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single Nodal Agency) 
खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. :- 


समन्वय अधिकारी एकमेव समन्वय यंत्रणा 
अ.क्र. | उपयोजना योजनेचे नाव ी न 
(Nodal Officer) (Single Nodal Agency) 

णि PRT वात्सल्य संस्थाबाहय काळजी / सह/ उप सचिव आयुक्‍त, महिला व बाल 
प्रायोजकत्व/ प्रतिपालकत्व (कार्यासन-८) विकास, पुणे. 

२ मिशन वात्सल्य | भांडवली मालमत्तेची निर्मिती | सह/ उप सचिव आयुक्‍त, महिला व बाल 
(कार्यासन-८) विकास, पुणे. 

३ मिशन वात्सल्य स्वच्छता कृती योजना सह/ उप सचिव आयुकत, महिला व बाल 
(कार्यासन-८) विकास, पुणे. 

४ मिठान वात्सल्य चाइल्ड हेल्पलाईन सह/ उप सचिव आयुक्‍त, महिला व बाल 
(कार्यासन-८) विकास, पुणे. 


केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता सुधारित कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे उपरोक्त 
विवरणपत्रातील नियुक्‍त समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) व एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single Nodal 
Agency) यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन बाबत केंद्र शासन 
तसेच वित्त विभागाच्या दिझ्ानिर्देशांचे काटेकोर पालन करावे. 


Ss सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८३११६३५१६५७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 15bc62ef9206ece42981aa 
b126657128d7cadca447533, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77601CF425AA7 
979B907650965C839 1 9DBA7DC458C7, cn=SUNIL DEORAO 
SARDi 


AR 
Date: 2023.08.31 16:36:53 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.आयुक्‍्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
२.आयुकक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. २९/का-४ 


३.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
४.व्यवस्थापकीय संचाळक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 
५.सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
६.सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
७.उप आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
८.उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९.उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 

११. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

१२. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

१३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

१४. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ४,५,६,७, ७-अ, ८, ९ ,१०,११), महिला 

व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-४. 


१ 


[७] 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


